मुख्य अभियंता (स्थापत्त्यो, जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, 
पुणे या कार्यालयाच्या अधिनस्त अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. :- अस्थायी-२०२४/५९ /प्र. क्र.१४/निवसं-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : १२.०९.२०२४ 
वाचा -१. शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. आढावा २०१९/प्र.क्र. ९५/१९/आस्था. पुनर्रचना 
दि. २१.०७.२०२० 
२. शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. सीओई-२०२१ / प्र.क्र. ४३/जवि, दि०१.०९.२०२१ 
मुख्य अभियंता स्थापत्त्य, जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण , पुणे यांचे पत्र क्र. मुअ(स्था)/ जविप्र व 
गुनि/ आ-३/धा.क्र.१२(३३३)/८९७/ सन २०२४ दि. २९.०७.२०२४ 
४. शासन निर्णय , वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२४ 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता (AGA) , जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण , पुणे या कार्यालयातील नियत 
आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रामधे दर्शविलेली एकूण २९ पदे दि. ०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ. नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही आकृतीबंधानुसार पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५ मुख्य लेखाशिर्ष, ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, ८० - सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)- आस्थापना (लाभक्षेत्र विकास 
व्यतिरिक्त), (०१) (१९)- मुख्य अभियंता स्थापत्त्य , जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण पुणे कार्यक्रम 
४७०१3३९०८ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातुन 
भागविण्यात यावा. 

३. हे आदेशा वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील दि.०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१२१७१७५७२२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHARATI 
DASHRATH JADHAV 


भारती जाधव 
सोबत :- विवरणपत्र कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. महालेखापाल, १/२ लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
२. मुख्य अभियंता, KATIA जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण पुणे, 
३. अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष , जलसंपदा विभाग, पुणे, 


शासन निर्णय क्र. :- अस्थायी-२०२४/५९ /प्र. क्र.१४/निवसं-२ 
४. वित्त विभाग, (व्यय -१२)/ अर्थसंकल्प -१९ मंत्रालय मुंबई, 
५. अर्थ-१/२, आ. (पुर्नरचना) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई, 
६. निवडनस्ती निवसं-२/ संग्रह ३. 


शासन निर्णय क्र. :- अस्थायी-२०२४/५९ /प्र. क्र.१४/निवसं-२ 
विवरणपत्र 
शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. अस्थायी -२०२४/५९/प्र.क्र.१४/निवसं-२, 
दि. १२.०९.२०२४ चे सहपत्र 


मुख्य अभियंता (aI), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेच्या 
पदांचा कार्यालयनिहाय एकत्रित तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र 


क्र पदनाम अस्थायी | 
पदे 
ie मुख्य अभियंता [१ 
२ सहायक मुख्य अभियंता धि 
३ उपअभियंता ३ 
४ विशेष अधीक्षक [१ 
षु कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता / सहायक अभियंता (श्रेणी-) ।३ 
द आरेखक (ती. __| 
अधीक्षक ae | 
मुख्य दप्तर कारकून (१. | 
९ प्रथम लिपीक a 
शिक वरीष्ठ लिपीक २ 
a कनिष्ठ लिपीक २ 
१२ लघुलेखक (उच्वश्रेणी) Pari 
१३ टंकलेखक ३ 
१४ वाहन चालक [१ 
१५ दप्तरी fe | 
१६ नाईक Pe 
१७ शिपाई 3 
१८ चौकीदार a= 
98 दूरध्वनी चालक la 
एकूण २९ 


BHARATI DASHRATH 
JADHAV 


भारती जाधव 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


